केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग, सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन 
प्रणाली (PFMS) करीता. Single 
Nodal Agency (SNA) आणि नोडल 
अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैदयकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकिर्ण-२०२९/प्र.क्र.७२/२०२१/अलेप 
मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल संकूल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४००००१ 
दिनांक :- ०३ ऑगस्ट, २०२१. 
arat- 
१. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन 
3.F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दि.२३/०३/२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा.प्रशा-४, 
दि.०१/०७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच, निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन 
दि.२३/०३/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे 
निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २. येथील शासन 
परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण वब विनियोग सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन 
प्रणाली (PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करून त्या 
योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये Lada Single Bank Account उघडणे आवश्यक आहे. 
तसेच, सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या 
अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal 
Agency (SNA) ब नोडल अधिकारी ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २. येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
वैद्यकीय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत चालू असलेल्या / भविष्यात चालू होणाऱ्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी पुढीलप्रमाणे Single Nodal Agency (SNA) आणि 
नोडल अधिकारी नियुक्‍त करण्यात येत आहेत. 


2) eee er वर कार्यालयाचे | Single Nodal Agency डल अधिकात ele 


क्र. ala (SNA) 
१ | संचालनालय, वैद्यकोय संचालक, शिक्षण । सह सचिव / उप 
शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई | आणि संशोधन सचिव, (प्रशासन) 


संचालनालय, मुंबई 
२ | अन्न व औषध प्रशासन, आयुक्त, अन्न व औषः सह सचिव / उप 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), | प्रशासन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, । सचिव, (औषधे) 
मुंबई-४००५१. बांद्रे (पूर्व), मुंबई-४००५१. 


Pa ye | १ ८: अलेप..१५.११.२०१९१४८४७शासन निर्णय प्र.क्र.७२.२१...केद्र पुरस्कृत योजना दि.०२.०७.२०२१...(अ....२०.०७.२०२१.००८ 


३ | कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी,  । सचिव, कस्तुरबा हेल्थ सह सचिव / उप 
सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा. सोसायटी, सेवाग्राम, जिल्हा । सचिव, (शिक्षण) 
वर्धा. 


०२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दि.०१/०७/२०२१ पासून सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal 
Agency (SNA) यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग सार्वजनिक वित्तिय 
व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०3३१ २४०४६७५१०३ 
असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Pee ह 
tO ge 
( संजय कमलाकर ) 
उप सचिव , AERTS शासन. 


प्रत, 

१) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र , मुंबई. 

४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र , नागपूर. 

५) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र , मुंबई. 

६) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र ,नागपूर. 

७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१०) आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
११) संचालक, संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१२) सह सचिव / उप सचिव (औषधे / प्रशासन / शिक्षण), वै.शि.ब औ.द्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३) सचिव, कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा. 

१४) वित्त विभाग, (कोषा-प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती. (अलेप) 


wows go | रे ठ:अलेप..११.११.२०१९५॥/१॥१शासन निर्णय प्र.क्र.७२.२१...केंड्र पुरस्कृत योजना दि.०२.०७.२०२१...ऊ....२०-०७-२०२१.१०८ 


